महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.३७(भाग-आ)/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २८ जून, २०२३ 


संदर्भ:- या विभागाचे शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.३७/१४-अ, दि.८ जून २०२३ रोजीचे आदेश. 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४ (4) अनुसार श्रीमती मनिषा अविनाश 


तोरस्कर, वरिष्ठ स्वीय सहायक, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांची संदर्भाधिन 
आदेशान्वये मुदतपूर्व बदली दिव्यांग कल्याण विभागात करण्यात आली आहे. तथापि, श्रीमती तोरस्कर 


हया अद्याप बदली केलेल्या विभागात रुजू झाल्या नाहीत. 


2. 


आता श्रीमती मनिषा अविनाश तोरस्कर, वरिष्ठ स्वीय सहायक यांना दि. 30.08.2023 (म.पू. 
पासून कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागातून दिव्यांग कल्याण विभागात रुजू 
होण्याकरीता या आदेशान्वये एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 


सदर आदेशा हेच कार्यमुक्‍ततेचे आदेश असून संबंधित विभागांनी नव्याने आदेश काढण्याची 
आवर्यकता नाही. 


श्रीमती तोरस्कर दिनांक ३० जून,२०२३ (म.पू) रोजी बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाले नसल्याचे 
निदर्शनास आल्यास त्यांचेविरुद्ध शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.१८६/१६/कार्यासन १४, 
दिनांक २३ डिसेंबर २०१६ मधील तरतूदींनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 


श्रीमती तोरस्कर यांनी त्यांची बदली रद्द करणे अथवा त्यासाठी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या दबाव 
आणल्यास संबंधितांची कृती गैरवर्तणूक समजण्यात येईल. 


आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच अधिदान व लेखा अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, 
श्रीमती तोरस्कर यांचे दि. ०१ जुले, २०२३ पासूनचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत पुर्वीच्या 
विभागातून अदा करण्यात येवू नये अन्यथा त्यांना ARH: जबाबदार धरण्यात येईल. 


दिव्यांग कल्याण विभागाने श्रीमती तोरस्कर, वरिष्ठ स्वीय सहायक त्यांचे विभागात रुजू 
झाल्याबाबतची माहिती सामान्य प्रशासन विभागास (कार्यासन १४-ओ) त्वरीत सादर करावी. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.३७(भाग-अ)/१४-अ, दि.२८.०६.२०२३ 


Ce सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६२८१९३५०५१२०७ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
VINAYAK Oe MNT OF HASTA SOA 


2.5.4.20=62086e8da42b80ce1e183d1e9775b63142b6a94941 def 
Gffe12c2ad5c605c23, postalCode=400032, st=Mahi 


BABURAO MANE <itassusrnsivsrnarasti ir" 
(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


श्रीमती मनिषा अविनाडा तोरस्कर, वरिष्ठ स्वीय सहायक, (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत) 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग 

सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग 

संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, ठाकरसी हाऊस, बॅलार्ड पिअर, सुरजी mara रोड, 
मुंबई-४००००१. 


4) आहरण व सवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग 
त्यांना कळविण्यात येते की, बदली केलेल्या श्रीमती तोरस्कर, वरिष्ठ स्वीय सहायक यांना 
दिनांक ३०.०६.२०२३ (म.पू) पर्यंत कार्यमुक्त करणे अत्यावऱ्यक असून कार्यमुक्त केलेल्या श्रीमती 
तोरस्कर, वरिष्ठ स्वीय सहायक यांचे दिनांक ३०.०६.२०२३ पर्यंतचे वेतन त्या सध्या कार्यरत 
असलेल्या विभागाने काढावे. दिनांक ०१.०७.२०२३ पासूनचे वेतन बदलीपूर्वी कार्यरत असलेल्या 
विभागातील संबंधित आहरण व सवितरण अधिकाऱ्यांनी अदा केल्यास त्यांना याबाबत cafes: 
जबाबदार धरण्यात येईल व त्यांच्याविरुध्द नियमानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. 


६) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
त्यांना कळविण्यात येते की, बदली केलेल्या श्रीमती तोरस्कर वरिष्ठ स्वीय सहायक यांचे 
दिनांक ३०.०६.२०२३ पर्यंतचे वेतन सध्या कार्यरत असलेल्या विभागामार्फत अदा करावयाचे आहे. 
दिनांक ०१.०७.२०२३ पासूनचे वेतन बदली झालेल्या विभागामार्फत अदा करावयाचे आहे. सदर 
सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 
७ निवड नस्ती (संग्रहार्थ /कार्यासन १४-ओ). 


